वानिकी व वन्यजीव प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर 
नियामक मंडळाच्या कार्यकारणीच्या पुर्नगठणाच्या 
प्रस्तावात मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२१ 
वाचा :- 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एफडीएम-२०१४/प्र.क्र.६२/फ-२, दिनांक ०४.१२.२०१४ 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक:कक्ष-प्रमुवसं/ 
वस्विस/चंवप्रो/३८/२१-२२, दिनांक ०९.०८.२०२१ 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक:कक्ष-वावप्रसं/ कक्ष-६/ 


लले/२०२१-२२/७२१, दिनांक १८.०८ .२०२१ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्रात कार्यरत असलेले वनक्षेत्रपाल व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी यांना वन्यजीव 
व्यवस्थापन व उत्पादन वानिकीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी मौ.कुंडल, जिल्हा सांगली च्या धर्तीवर चंद्रपूर 
वन अकादमी अंतर्गत स्थापीत “वानिकी व वन्यजीव प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर (महाराष्ट्र राज्यो” या 
संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍तीस संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयातील 
परिशिष्ट-ब मधीळ Board of Governors अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, सदर २१ 
सदस्यीय नियामक मंडळात कोरम ची पुर्तता करणे अवघड होत असल्याने संदर्भ क्र.२ व ३ च्या पत्रान्वये 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी नियामक मंडळाच्या पुर्नगठणाचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 

सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वानिकी व वन्यजीव प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर नियामक मंडळाच्या 
कार्यकारणीच्या पुर्नगठणाच्या प्रस्तावात मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

चंद्रपूर वन अकादमी अंतर्गत स्थापीत “वानिकी व वन्यजीव प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर (महाराष्ट्र 
राज्य)” या संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या कार्यकारणीच्या पुर्नगठणाच्या प्रस्तावास खालीलप्रमाणे शासन 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र समिती सदस्यांचे पदनांम पद 
fae प्रधान सचिव (वने) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) म.रा.नागपूर सह अध्यक्ष 
3 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), म.रा.नागपूर सदस्य 
४ अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) म. रा. पुणे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१२९/फ-९ 


4 मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे सदस्य 

६ मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर सदस्य 

७ जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर सदस्य 

८ महासंचालक, यशदा यांचे प्रतिनिधी सदस्य 

९ संचालक, वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर सदस्य सचिव 
नियामक मंडळाच्या बैठकीकरीता कोरम पूर्ण होण्यासाठी किमान ५ सदस्यांची उपस्थिती 

आवश्यक राहील. 


प्रत :- 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००४१५१६४५१८१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, GAJENDRA 


PRAKASH NARWANE ‘etsti22:25 


4 15:18:40 +05'30" 


(गजेंद्र नरवणे) 


उप सचिव (वने) 


महसुल व वन विभाग 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
पे८, 
१९. 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, पुणे 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर/पुणे/मुंबई 
मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 

सर्व मुख्य वनसंरक्षक/सर्व वनसंरक्षक/उपवनसंरक्षक 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षण/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


कोषागार अधिकारी, नागपूर 

सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

निवड नस्ती (कार्यासन-फ-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


